कुर्ला, मुंबई येथील नेहरुनगर एस.टी. डेपो येथे 
ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएठान ऑफ इंडीया, 
पुणे (ARAI, Pune) यांचेमार्फत वाहन निरीक्षण 
आणि परिक्षण केंद्र (Inspection and 
Certification Centre) स्थापन करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत.(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२२०/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मार्च २०१९ 


वाचा : - 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२२०/परि-४, दि.२२.०१.२०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक : - 


मुंबई मधील कुर्ला, नेहरुनगर येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागेवर 
ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएठान ऑफ इंडीया,पुणे या संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र ( 
Inspection and Certification Centre) स्थापन करण्यास रु.१४,००,००,०००/- (रुपये चौदा कोटी 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास वाचा येथील दि.२२.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ 


"यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष-२०४१ वाहनांवरील कर ,(०१)(०६) 
वाहन चालविण्यासाठी चाचणी घेताना गुणात्मक वाढ करण्याकरीता पायाभूत सोयीमध्ये दर्जावाढ करणे, 
कृत्रीम चाचणी पथ बांधणे (कार्यक्रम) (२०४१ 0329) १३- कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१८-२०१९ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात येईल.” 

या ऐवजी खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 

"यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष-२०४१ वाहनांवरील कर ,(०१)(०६) 
वाहन चालविण्यासाठी चाचणी घेताना गुणात्मक वाढ करण्याकरीता पायाभूत सोयीमध्ये दर्जावाढ करणे, 
कृत्रीम चाचणी पथ बांधणे (कार्यक्रम) (२०४१ ०३२१) १३- कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१८-२०१९ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात येईल.त्यानुसार सदर 
लेखाशीर्षातील उपलब्ध असलेल्या निधीमधून रु.३,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी पंचाहत्तर 


लक्ष फक्त) इतका निधी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास रोखीने 
उपलब्ध करुन द्यावा" 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२२०/परि-४, दि.१८मार्च २०१९ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१८१६४५२८३२२९ असा आहे. हे शासन 


शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 
DN: c=IN, ra, 


2.5.4.20=cf3 16337e92d3c54da432222208093bfcbed1 
d1570f094663515273d0b4d27fc, postalCode=400032, 


DATTATRAY street=! HOME DEP.MANTRALAYA,MUMBA\ 
serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745¢3¢ 
72eba57b0d277f1 12970 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM 
H A N M A N T DATTATRAY HANMANT 
Date: 2019.03.18 16:50:34 +05'30 
(द.ह. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 
१०. 


उप सचिव (१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


११. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती- (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


